शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे या पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत ड्रेसे डिझाईनींग अँण्ड 
गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग या पदविका अभ्यासक्रमात 
व्दितीय वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थीनीचे अन्य 
संस्थेमध्ये स्थलांतर करण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.०९/१९)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- 9) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.१०/एनजीपी/विद्यार्थी बदळी/२०१९/२०, दिनांक ०९/०१/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे या पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील ड्रेस डिझाईनींग अँण्ड 


गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग या पदविका अभ्यासक्रमात व्दितीय वर्षात शिकणाऱ्या कु.श्रुती रामेश्वर ओझा या 


विद्यार्थीनीचे अन्य संस्थेमध्ये स्थलांतर करणेबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन सदर स्थलांतरणास 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे या संस्थेतील ड्रेस डिझाईनींग अँण्ड गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग या पदविका 


अभ्यासक्रमात व्दितीय वर्षात शिकत असलेल्या कु. श्रुती रामेश्वर ओझा या विद्यार्थीनीचे खालील तक्त्यात 


दर्शविण्यात आल्यानुसार अन्य संस्थेमध्ये संबंधीत अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेच्या मर्यादेत (Within Intake) 


राहून स्थलांतर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. विद्यार्थीनीचे ज्या संस्थेत स्थलांतर करावयाचे अभ्यासक्रमाचे नाव 
आहे त्या संस्थेचे नाव 
| . । शासकोय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, age | ga डिझाईनींग अँण्ड गारमेंट मॅन्युफॅक्वरींग 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.०९/१९)/तांशि-५ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१३११६४४५८६००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=High: 


जय igher and 
Nn | a h U Nn a h Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharasht 


25 4.20-c3fecobOs <05dc9058175992109e62d3f571 9b9dfb87a96 
579dc30c265d67ce, 

Ka t ka [| serialNumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b65 11197206b94720842 
cda576febebf84581fc52a, cn=Anil Raghunath Katkar 
Date: 2019.01.31 16:56:39 +05'30' 

(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व), मुंबई, 


३. सहसंचालक विभागीय कार्यालय, पुणे, औरंगाबाद (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 


४. संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 


५. निवड नस्ती / तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


